मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 
प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांच्या 
अधिपत्याखालील अस्थायी पदे पुढे 
चालू ठेवण्याबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्र. सीओएन २०२०/प्र.क्र.५०/प्रशासन-१ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दि. १४ सप्टेंबर, २०२० 


संदर्भ : १ सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र. सीओएन-२०२०/प्र.क्र.२५/प्रशासन-१ 

दि. १६ मार्च, २०२० 

२) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, अहमदनगर यांचे 
दि. १० ऑगस्ट, २०२० रोजीचे पत्र. 

३) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचे 
दि. १३ ऑगस्ट २०२० रोजीचे पत्र. 

४) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, जळगाव यांचे 
दि. १४ ऑगस्ट, २०२० रोजीचे पत्र. 

५) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, धुळे यांचे 
दि. १४ ऑगस्ट, २०२० रोजीचे पत्र. 

६) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नाशिक यांचे 
दि. २१ ऑगस्ट, २०२० रोजीचे पत्र. 

७) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक, 
दि. ३१ ऑगस्ट, २०२० 


शासन निर्णय -: 

उपरोक्त संदर्भाधीन क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक 
विभाग, नाशिक; अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नाशिक; अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक 
बांधकाम मंडळ, जळगाव; अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, धुळे, अधीक्षक अभियंता, 
सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, अहमदनगर यांच्याकडील अस्थायी पदे दि. ०१ मार्च, २०२० ते ३१ ऑगस्ट, २०२० 


पर्यंत चाळू ठेवण्यात आली होती. 


२. आता या शासन निर्णयान्वये मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक; 
अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नाशिक; अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, 
जळगाव; अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, धुळे, अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 
मंडळ, अहमदनगर यांच्या अधिपत्याखालील पुढील विवरणपत्रात दर्शविल्यानुसार नियमित अस्थायी 


आस्थापनेवरील पदे, रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील पदे, जिल्हा परिषद अस्थायी आस्थापनेवरील 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओएन २०२०/प्र.क्र.५०/प्रशासन-१ 
पदे सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ रिक्‍त नाहीत, या अटीच्या अधीन राहून दिनांक ०१ सप्टेंबर, २०२० 


पासून दिनांक २८ फेब्रुवारी, २०२१ पर्यंत चाळू ठेवण्यास शासन मंजूरी देत आहे. 


कार्यालयाचे नाव नियमित अस्थायी | जिल्हा परिषद | रूपांतरित अस्थायी 
आस्थापनेवरील ।आस्थापनेवरील पदे | आस्थापनेवरील 
पदे पदे 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक | ०६ rf शिवा 

बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक 

अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक | १०३३ १७४ १९७ 

बांधकाम मंडळ, नाशिक 

अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक | ६६६ २० १२९ 

बांधकाम मंडळ, जळगाव 

अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक | ७४८ १२५ १२७ 

बांधकाम मंडळ, धुळे 

अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक | ९४७ १४ २६२ 

बांधकाम मंडळ, अहमदनगर 


३. दि. २५ नोव्हेंबर, २००४ च्या शासन निर्णयान्वये सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत स्थापत्य शाखेतील 
क्षेत्रिय स्तरावरील नियमित संवर्गापैकी ३४ संवर्गातील पदांचा आणि दि. २२फेब्रुवारी, २०११ च्या शासन 
निर्णयान्वये उर्वरित ३५ पासून पुढील संवर्गातील पदांचा सुधारीत आकृतीबंध निश्चित करण्यात आलेला 


आहे. या शासन निर्णयातील तरतूदी/सूचनांचे पालन करण्यात यावे. 


४. या बाबीवरील खर्च मंडळ कार्यालयातील पदांसाठी २०५९-सार्वजनिक बांधकामे ८०- सर्वसाधारण, 
००१- संचालन व प्रशासन (चार) पर्यवेक्षण (योजनेतर) व विभाग/ उपविभागांतर्गत पदांसाठी २०५९- 
सार्वजनिक बांधकामे, ८०- सर्वसाधारण - ००१-संचालन व प्रशासन (पाच) कार्यान्वयन (योजनेतर) 
लेखाशिर्षाखालील चालू वित्तीय वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा व या लेखाशिर्षाखाली खर्ची 


टाकण्यात यावा. 


५. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.: पदनि २०१६/ प्र.क्र.८/ १६/ आ.पु.क. दि. ३१ ऑगस्ट, २०२० या 
शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार सदर शासन निर्णय 


निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओएन २०२०/प्र.क्र.५०/प्रशासन-१ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००९१४१७१२५०२७१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ally si 


Nisha Manohar = 


2,5.4.20=9a9f1749dec86c69520dc99¢8a73d64e830153 
isha Manohar 


° 
M a h a a n ee031b1b93c743e21a94cd3e93, cn=Ni: 
Mahajan 
Date: 2020.09.14 17:15:10 +05'30" 


(नि. म. महाजन) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

३.महाळलेखापाल -२ (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

४.महालेखापाल -२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

५.वित्त विभाग (व्यय-११), मंत्रालय, मुंबई. 

६.वित्त विभाग (आ.पु.क.), मंत्रालय, मुंबई. 

७.मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक 

८.अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नाशिक 

९. अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, जळगाव 

१०.अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, धुळे 

११. अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, अहमदनगर 

१२.मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांच्या 
अधिपत्याखालील सर्व कार्यकारी अभियंते 

१३.संबंधित कोषागार / उप कोषागार अधिकारी 

१४.कार्यासन अधिकारी, सेवा-४, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१५. कार्यासन अधिकारी, प्रशासन - १, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. (निवडनस्ती) 


— 


Wd-9. महालेखापाल-१ 
2. महालेखापाल-१ 


शः» “:» “> 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


